उप संचालक, आरोग्य सेवा,पुणे मंडळ, पुणे 
यांच्या अधिपत्याखालील जिल्हा परिषद अंतर्गत 
प्राथमिक आरोग्य केंद्र, वैद्यकीय अधिकारी गट-अ 
च्या एकुण ९८ अस्थाई पदाना मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्रक्र-१३२ /आरोग्य ३(ओ) 
गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत, १० वा मजला, ए विंग, 
एल.टी.मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: ११ एप्रिळ,२०१८. 


वाचा :- 
9) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांकः अपदे २०१७/प्रक्र-१४७/आरोग्य ३(आ), 
दि.९.२.२०१८. 
२) सहसंचालक (प्रा.आ.केंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने),आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/कक्ष ७अ/ टे- 
८/जिप/पुणे मंडळ/अस्थाई पदे/चालू ठेवणे/१५७४-७५/१८, दि.९.४.२०१८. 
३) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः पदनि २०१६/प्रक्र-८/१६/आ.पु.क. दि.०५.०३.२०१८. 


शासन निर्णय:- 

संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासननिर्णयान्वये उप संचालक, आरोग्य सेवा,पुणे मंडळ, पुणे यांच्या 
अधिपत्याखालील जिल्हा परिषद अंतर्गत प्राथमिक आरोग्य केंद्र, वैद्यकीय अधिकारी गट-अ च्या एकुण ९८ 
अस्थायी पदांना दि.१.१.२०१८ दि.२८.२.२०१८ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. 

संदर्भाधीन क्र.२ येथील प्रस्तावास अनुसरुन सदर पदांना दि.१.०३.२०१८ ते दि.३०.९.२०१८ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. सदर ९८ अस्थायी पदाना शासन निर्णय 
वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्रक्र-८/१६/आ.पु.क दिनांक ०५.०३.२०१८ मधील अटीच्या अधीन राहून दिनांक 
१.३.२०१८ ते ३०.०९.२०१८ या कालावधी पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

सदर पदांवरील खर्च खाली दर्शविण्यात आलेल्या लेखाशिर्षातून खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा खर्च 
सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागवण्यात यावा. 

मागणी क्रमांक-आर-१ 

२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०६ - सार्वजनिक आरोग्य 
००१- संचालन व प्रशासन 
००१(०४- गट वैद्यकीय अधिकारी (२२१० 03199) 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय,वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६ / प्र.क्र. ८/ 
१६/आ.पु.क.दि.५.३.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः SITS २०१८/प्रक्र-१३२/आरोग्य ३(अ) 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४१०१५४७५९४६१७ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by Rajendra 


R al e al d r a 1 Sree Shamraoji 


Kaurte, C = IN, S = 


,, Maharashtra, O = Government 
S h am rad} | Of Maharashtra, OU = Public 
Health Department 
Date: 2018.04.11 12:17:32 


Kaurte १0530 


(रा.शा.कौरते) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर 
आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालय-राज्यस्तर) मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन) मुंबई 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा (प्रा.आ.कें/उपकेंद्र/दवाखाने), मुंबई 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे 


. जिल्हा शल्य चिकीत्सक, पुणे/सोलापूर/सातारा 
९. 


जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे/सोलापूर/सातारा 


१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/सोलापूर/सातारा 

११. वित्त विभाग व्यय-१३/ वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
१३. निवडनस्ती (आरोग्य-३३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र 
पुणे मंडळ, पुणे यांच्या अधिपत्याखालील जिल्हा परिषदेच्या (पुणे, सोलापूर व सातारा) अधिनस्त प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी, वर्ग-२ची ९८ अस्थाई पदे 
दि.१.३.२०१८ ते ३०.९.२०१८ पर्यंत पुढे चालू ठेवणेबाबत. 


पदनिर्मितीचा शासन निर्णय, तालुका प्राकेद्रःआ. | पद संख्या | वेतनश्रेणी ज्या शासकीय आदेशान्वये पदे चालू लेखाशिर्ष 
क्रमांक व दिनांक ठेवली त्याचा क्रमांक व दिनांक 
जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुण 
शा.नि.क्र.एचसी जुन्नर येणेरे 9 44800-38400 सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन | मागणी क्रमांक आर-१ 
१०८३/३३०/४४०/ आरोग्य- मुळी आंबवणे ग्रेड पे ५४०० निर्णय 209 अपदे.७.क्र.प्र /१४७ / | २२१०-वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
५, दि.८.१०.८५ भोर भोंगवली -आरोग्य३अ, दि.९.२.२०१८ 
a SG ०६- सार्वजनिक आरोग्य सेवा 
Te — (०१ - संचालन व प्रशासन 
— ००१ (०४) गट वैद्यकीय अधिकारी 
मावळ आडले 
(२२१० ०३७१) 
मावळ टाकवे 
शा.नि.क्र.१०८३/३६, मुळशी आंबवणे २ १५६००-३९१०० 
दि.२.२.९४ वेल्हा पासली ग्रेड पे ५४०० 
शा.नि.क्र.१०९/१७९५/प्र.क्र. जुन्नर राजुरी ३ १५६००-३९१०० 
३१९/आरोग्य-४, दि.३.७.९७ जुन्नर निमगांव सावा ग्रेड पे ५४०० 
आंबगाव म्हाळुंगे पडवळ 
शा.नि.क्र.संकिर्ण हवेली वाडेबोल्हाई ४ १५६००-३९१०० 
१००३/प्र.क्र.१०७/ आरोग्य- दौंड देऊळगांवराजे ग्रेड पे ५४०० 
४, दि.१४.८.२००३ कुरकुंभ 
आबेगांव आडिवरे 
शा.नि.पीएससी जुन्नर वेल्हा ४ १०५६००-३९१०० 
१०८३/३६५६/पीएच १६, इंदापूर निरवांगी ग्रेड पे ५४०० 
दि.२.२.८४ बावडा 
पुरंदर बेलसर 
शा.नि.क्र.पीएचसी खेड करंजविहिरे | १५ १५६००-३९१०० सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन | मागणी क्रमांक आर-१ 
२००३/प्र.क्र.६१/ आ-५, वाडा ग्रेड पे ५४०० निर्णय क्रर२०१५ अपदे./ प्र.क्र.१३३ / | २२१०-वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
दि.२८.७.०४ राजगुरुनगर “SARTRE, दि.४.४.२०१५ ०६- सार्वजनिक आरोग्य सेवा 
शिरुर निमोणे a 
a (०१ - संचालन व प्रशासन 
a — ००१ (०४) गट वैद्यकीय अधिकारी 
मावळ खडकाळा मोडन 
पुरंदर निरा 
जुन्नर नारायणगांव 


आळे 


बारामती लोणी भापकर 
भोर नसरापूर 
दौंड राहू 
खामगांव 
वरवंड 
आंबेगांव निरगुडसर 
शा.नि.क्र.पीएच आंबेगांव चास २ १५६००-३९१०० 
१०८८/२३५६/पीएच/ १६ब, पुरंदर वाल्हा ग्रेड पे ५४०० 
दि.५.७.७७ व क्र.पीएचसी 
१०८३/ ३३३/पीएच १६ ब, 
दि.३०.९.८३ 
जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर 
शा.नि.क्र.पीएचसी माळशिर मोरोची 9 १५६००-३९१०० शि आलो 
१०८३/३३०/४४०/ आ-५, | स लवंग ग्रेड पे ५४०० 
दि.८.१०.९५ बार्शी तडवळे 
पंढरपूर भाळवणी 
करकंद 
अक्कल चपळगांव 
कोट मैदगी 
शा.नि.क्रआरएलएच अक्कल शिरवळ २ १५६००-३९१०० सार्वजनिक आरोग्य विभाग | मागणी क्रमांक आर-१ 
१०९८/१७९५/ प्र.क्र. ३९१, | कोट fe ग्रेड पे ५४०० शासन निर्णय क्रर०१ अपदे .७ / | २२१०-वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
दि.३.७.९९ .क्र.प्रव४७-आरोग्य /३अ, 
शा.नि.क्र.संकिर्ण/१००३/प्र. द भंडरकवठे | ८ १५६००-३९१०० दि.९.२.२०१८ Oe सार्वजनिक आरोग्य सेवा 
क्र.१०७/०३/आ-४, सोलापूर. ग्रेड पे ५४०० क त a कोरी 
विकी न Tae ००१ (०४) गट वैद्यकीय अधिकारी 
अकोली (२२१० ०३७१) 
सांगोला घेरडी 
माढा उपळाई बु. 
परिते 
माळशिर माणकी 
स 
पंढरपूर खर्डी 
शा.नि.क्र.पीएचसी- उ वडाळा १४ १५६००-३९१०० 


२००३/प्र.क्र.२६१/ आ-५, | सोलापूर. कुंमठा ग्रेड पे ५४०० 
दि.२८.७.०४ मोहोळ शिरापूर 
नरखेड 
मंगळवेढा सलगर 
बोराळे 
सांगोला अकोला (वो) 
नाझरे 
करमाळा साडे 
वरकुटे 
माळशिर म्हांळग 
स 
पंढरपूर गादेगांव 
aol 
बार्शी चिखर्ड 
जिल्हा य अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा 
शा.नि.क्र.पीएचयु/ जावळी जावळे जावली Pd १५६००-३९१०० a soe 
१०७७/२३५६/पीएच-१६ब, ग्रेड पे ५४०० 
दि.५.७.१९७७ 
शा.नि.क्र.पीएचयु माण कुक्कडवाड | 2 १५६००-३९१०० सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन | मागणी क्रमांक आर-१ 
१०७९/५८०/पीएच- १६, खटाव पुसेसावळी ग्रेड पे ५४०० निर्णय 209 अपदे .७.क्र.प्र /१४७ / | २२१०-वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
दि.१३.१.८० -आरोग्य३अ, दि.९.२.२०१८ 
क्र.पीएचसी १०९०/ पाटण काळगांव 9 १५६००-३९१०० Of: सार्वजनिक आरोग्य सेवा 
१४४/आ-४, दि.२.२.८४ हेळवाक (कोयनानगर) ग्रेड पे ५४०० ७७९ कयी 
Sant aaa ००१ (०४) गट वैद्यकीय अधिकारी 
जावळी सायगांव 
फळटण राजाळे ee ae 
खंडाळा लोणंद 
कराड रेठरे बु. 
खटाव खटाव 
शा.नि.क्र.पीएचसी माण म्हसवड णं १५६००- 
१०९०/१४४/आ-४, ३९१०० YS पे 
दि.२२.१.९० ५४०० 
शा.नि.क्र.पीएचसी सातारा ठोसेघर a १५६००- 
१०९०/१४२/आ-४, ३९१०० ग्रेड पे 
दि.२२.१.९० ५४०० 


क्र.पीएचसी १०८२/ माण पुळकोटी-१ चिं १५६००-३९१०० 
२६०/पीएच-१६ब, ग्रेड पे ५४०० 
दि.१४.५.८२ 
क्र.पीएच ११९२/ महाबळेश्व कुंभरोशी पथक = १५६००-३९१०० 
४८५०/सीआर ३६८/ आ-४, ग्रेड पे ५४०० 
दि.३०.१०.९२ 
क्र.पीएचसी ११९२/ खटाव वडगांवपथक(.स्वा.ज) शि १५६००-३९१०० 
४८५०/सीआर ३६८/ आ-४, ग्रेड पे ५४०० 
दि.२१.१.९३ 
क्र.आरएलएच १०९८ जावळी तापोळा २ १५६००-३९१०० 
/१७९५/प्र.क्र.३१९/आ-४, कुसुंब ग्रेड पे ५४०० 
दि.३.७.९९ 
क्र.पीएचसी २००३/प्र. जावळी कुडाळ १२ १५६००-३९१०० सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन | मागणी क्रमांक आर-१ 
क्र.२६१/आ.५, बामणोली ग्रेड पे ५४०० निर्णय क्र. अपदे २०१७/ प्र.क्र.१४७/ | २२१०-वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
दि.३०.१.२००६ सातारा कवठे आरोग्य-३अ, दि.९.२.२०१८ 

दड a ०६- सार्वजनिक आरोग्य सेवा 

वाई भुईंज eee वे तेते 

फलटण बरड (09) - संचालन व प्रशासन 

दहिवडी ००१ (०४) गट वैद्यकीय अधिकारी 
माण मार्डी( 
(२२१० ०३७१) 
पळशी (माण) 

खटाव मायणी 

कौरेगाव पळशी (को) 

पाटण सणबूर 

(ढेबेवाडी) 
तारळे 
नांदगांव 
क्र.पीएचसी २००३/ खटाव पुसेगांव = १५६००-३९१०० 
प्रक्र.२६१/आ-५, ग्रेड पे ५४०० 
दि.३०.१.२००६ 
एकूण ट्ट 


